अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी ३३८ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापने वरील ४२ पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१७ ते दिनांक २८/०२/२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : -मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४/१०/२०१८. 


पहावे : १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र.मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मो.प्र.-२, दिनांक १६/१०/२०१७. 
२) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. नांपाम/आस्था-३/८४६२, व 
क्र.नांपाम/आस्था-३/८४६२ व ८४६३ , दिनांक २८/११/२०१७. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक., दिनांक ०३/१०/२०१७. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक., 
दिनांक १७/१०/२०१७. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८/०१/२०१८. 


प्रस्तावना : 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र. २, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गतची 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४२ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१७ ते दिनांक ३०/०९/२०१७ पर्यंत चालू ठेवण्यास वरील 
संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ नुसार नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१७ ते 
दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ मिळणे बाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. संदर्भ क्र.३ व ४ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक १/१०/२०१७ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१७ पर्यंत तसेच संदर्भ क्र.५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १/१/२०१८ 
ते दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना (परिशिष्ट-अ) व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना (परिशिष्ट-ब) दिनांक ०१/१०/२०१७ ते दिनांक २८/०२/२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१ उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 


) 
२ ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 
४ पुढील प्रस्ताव विहित प्र-पत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 


करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


4) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


यावर होणारा खर्च उपरोक्‍त विभागातील आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना) मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च मागणी, ८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(oy) (अनिवायी-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४) व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८० सर्वसाधारण, (१९०)सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (४७०१ एच ८९९). 


उपरोक्त सर्व बाबी तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., 
दि.३/१०/२०१७, शासन निर्णय शुध्दीपत्र क्रमांक- क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दि.१७/१०/२०१७ व 
शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.८/१/२०१८ नुसार विभागास प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१००४१८१७१४३४२७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Abhay ota eo 
Keshaorao ; 
Yedsikar ही 
सहपत्र :परिशिष्टअव ब (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता (ज.सं.), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
६. कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर, नांदेड. 
७. कार्यकारी अभियंता, विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्रमांक -२, नांदेड. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
९. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०१७/(११८/२०१७)/मो.प्र.२ दिनांक ०४/१०/२०१८ चे सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापना एकूण ३३८ पदे 


कालावधी दिनांक ०१/१०/२०१७ ते दिनांक २८/०२/२०१८. 
मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ. क्र. fe /उप fe नाव अ.क्र पदनाम पदे 
शि २. ३. Le षु. 
।_१_ | विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड 

लिक कार्यकारी अभियंता विक क 

२ | उप. कार्यकारी अभियंता विक 

३ | स.अ. श्रेणी-२/ज्ञा.अ./क.अ. ४ 

४ | विभागीय लेखापाल | ae 

५ | आरेखक i ae 

६ । सहायक आरेखक ee 

७ । प्रथम लिपीक निळया 

वरिष्ठ लिपीक 4 

कनिष्ठ लिपीक ४ 

| 9 | o 6| टंकलेखक 3 

1 १ भांडारपाल शिळ ला 

१२ | स.भांडारपाल ae | 

3 | लि.टंक/निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 

१४ | संगणक 1१ 

१५ | वाहनचालक i el 

१६ | नाईक awe] 

१७ । शिपाई षु 

१८ | चौकीदार बिळे | 

एकूण:- | ३४ 
। १.१ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्र.३, तुप्पा 

वि | उप विभागीय अभियंता eae 

२ | स.अ. श्रेणी-२/ज्ञा.अ./क.अ. ४ 

३ | अनुरेखक | 4 | 

४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 

५ | वरिष्ठ लिपीक as .| 

६ । कनिष्ठ लिपीक २ 

७ | टंकलेखक Lee | 

८ | वाहनचालक > aes] 

९ । शिपाई २ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


| 9 | 


चौकीदार 


एकूण:- 


१८ 


१.२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्र.४, शिराढोण 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०८ | AW] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


om 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO] A] O| 9८ | OO] CK} -5 


एकूण:- 


me) 
ios 


१.३ 


विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्र.७, लोहा 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०9८ | AV] AD] -0 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9 | 


चौकीदार 


ले ल | 9-9 | A] O|] ७८ OO] CK} -o 


एकूण:- 


ae) 
ios 


| 9.8 | 


विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग , क्र-८, मारतळा (मुख्यालय आखाडा 


खाडा बाळापूर) 


"|| 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


LP Aes | 


चौकीदार 


-O} A} -0 | oO] A] -0 । CK] oO} KY] Oo 


एकूण 


pe) 
ios 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


१.५ 


विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र. १०, लोंढेसांवगी 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०८ | AW] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9 | 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO] A] -0 । 9८ | OO] CK} -5 


एकूण:- 


ae) 
ios 


१.६ 


विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र.११, असरजन 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०9८ | AW] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9 | 


चौकीदार 


से A} 9. | OO] A] O|] 0८ | oO] CK] 09 


एकूण oo 


ae) 
“ 


| १.७ | 


मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ४, लिंबोटी 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०८ | AW] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9 | 


चौकीदार 


-O} A} ४७. 921 क. oO} K]| -o 


एकूण नि 


ae) 
ios 


१.८ 


विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ५, कंधार 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


३  । अनुरेखक शिळ 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपीक ॥ ae | 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक 1 a | 
वाहनचालक ee | 
शिपाई २ 
zal ० | चौकीदार im S| 
एकूण:-। १८ 
१.९ मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्र. २, किनवट 
उप विभागीय अभियंता | 
२ | स.अ. श्रेणी-२/ज्ञा.अ./क.अ. ४ 
३  । अनुरेखक [Ae i] 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपीक |. ४) 
& । कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक दि श॑ 
वाहनचालक al 
शिपाई २ 
(वि... ० | चौकीदार शिला 
एकूणः:- १८ 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग मिळून एकूण: १९६ 
लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
२ | लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर 
ee || कार्यकारी अभियंता za 
2 | सहा.कार्यकारी अभियंता el 
३ | विभागीय लेखापाल शिळ 
४ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
५ | प्रथम लिपीक | 
६ । वरीष्ठ लिपीक 4 
७ । कनिष्ठ लिपीक ४ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक ioe | 
टंकलेखक ३ 
on ० । आरेखक शिया 
6 नि १ | विभागीय भांडारपाल | 
१२ | सहा.भांडारपाळ शिया 
१३ । सहाय्यक आरेखक hae =| 
१४ | संगणक (भै. 
१५ । वाहनचालक | ae =| 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


१६ 


नाईक 


१७ 


शिपाई 


दु 


१ 


चौकीदार 


एकूण क 


38 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग, H.9, इटग्याळ 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


किडा 


चौकीदार 


o| ५) | 0} of] ©] | ९) | 0] x} -० 


एकूण न 


ae) 
ios 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग, H.2, इटग्याळ 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9 | 


चौकीदार 


OO} A} Of}; OO; ©; 9 VD] OO] KH} _5 


एकूण ब 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग, क्र.३, भकक्‍्तापूर 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


०८ | Av] A] -5 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 
वाहनचालक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


९ । शिपाई २ 


विमा चौकीदार 


एकूण:-। १८ 


२.४ । लेंडी प्रकल्प उप विभाग, क्र.४, इटग्याळ 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


i, ae 

Q 

3 | वरीष्ठ लिपीक 
४ | कनिष्ठ लिपीक 


ष्‌ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


६ | टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


OO} | O;] OO} O}] 9८ VY] OO} LK] _5 


| 9 | चौकीदार 


ae) 
ios 


एकूण:- 


२.५ । लेंडी प्रकल्प उप विभाग, क्र.५, मुखेड 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


०9८ | AW] AD] -0 


कनिष्ठ लिपीक 


ष्‌ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


६ | टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


-०| A] OO} OO} OO} CK] A] OO] CK} -9 


।_१०_ | चौकीदार 


ae) 
९ 


एकूण = 


२.६ लघु पाटबंधारे उप विभाग, देगलूर 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


०9८ | AW] AD] -0 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


Cc 
es 


टंकलेखक 


अनुरेखक 
वाहनचालक 


AV} -0। O}] 0] CK] A] O| 9८ | -0 


“० | (| & । m 


शिपाई 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


| 9 | 


चौकीदार 


| a | 


एकूण:-। १८ 


लेंडी प्रकल्प विभाग, देगळूर विभाग व उप विभाग मिळून एकूण:- १४२ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे:- । ३३८ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय, क्र. मुदतवाढ-२०१७/प्र.क्र. ११८/२०१७/मो.प्र.२, दिनांक ०४/१०/२०१८ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना एकूण पदे - ४२ 


कालावधी दिनांक ०१/१०/२०१७ ते दिनांक २८/०२/२०१८ 


मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 

अ.क्र पदनाम । पदसंख्या पद नाव | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | 

eee) 2. ३७- S| प. 
१ | वाहनचालक ३ १ | सखाराम धर्माजी वाघमारे ३०/०४/२०१९ 
२ | बाबुधनरिग पवार ३१/१२/२०१९ 
३ | पी.एन. गडुमवार ३१/०७/२०२० 
२ | दगड यंत्रचालक | 2 १ | अब्दुल रजाक मुनीर ३०/०४/२०२४ 
२ | विष्णु गणपती गाडेकर ३०/११/२०२० 
३ | मिश्रणयंत्रचालक| १ १ विंद पांडूरंग भूते ३१/०७/२०२३ 
४ | यांत्रिकी १ १ | अफजलखान जानखान पठाण २८/०२/२०१९ 
५ | कारकून ३ १ | हेमंत गोपाळकृष्ण ३०/०६/२०१९ 
२ | चक्रधर हणमंतराव शिदे ३१/०३/२०२१ 
३ | गुणाजी शंकरराव पांडागळे ३०/०६/२०२३ 
& री लिपिक २ १ | प्रल्हाद प्रभाकरराव CATS ३०/०९/२०१८ 
२  । विनोदकुमार ऊमाकांतराव जोशी ३१/०३/२०२३ 
७ । मुकादम 3 १ | अशोक गोविंदराव डिंकळे ३१/०८/२०२६ 
२ | बाबु विठ्ठल हंब् ३१/०८/२०२२ 
३3 | व्हि. टि. कदम ३१/०१/२०२५ 
८ | स्वच्छक २ १ | सायस पंढरी He ३१/०५/२०१९ 
२ | सुभाष गोविंदा बलखंडे ३०/०६/२०१९ 
९ «| मजूर ७ १ | प्रल्हाद मारोती मु ३१/१०/२०२६ 
२ | पीरसाब नबीसाब २८/०२/२०२३ 
३ | शिवाजी गुंडेराव जवळगेकर ३०/११/२०२१ 
४ | श्रीराम भिमराव वं ३१/०३/२०१८ 
५ | शिवाजी आत्माराम मुंडलीक ३०/११/२०२४ 
& ख कादर शेख यासीन ३०/०९/२०२७ 
७  । पांडुरंग रामजी बेल्लाळे ३०/०६/२०२६ 
qo jae | ९ १ | रविंद्र रामभाऊ लां ३१/०५/२०२३ 
२ | गणेश जयसिंग लोंढे ३१/०७/२०१८ 
३ | गंगाधर जळबा कांबळे ३१/०१/२०१९ 
8 | हरिदास काळबा de ३१/०७/२०१९ 
५ | महमद आयुब पीर ३१/०५/२०१९ 
६ । ज्ञानोबा मारोती कोंके ३१/०५/२०२३ 
७ । लक्ष्मण कनीराम पवार ३०/०६/२०२६ 
८ | भागवत जळबा ढगे ३०/०४/२०१८ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(११८/१७)/मोप्र-२ 


९ | शेख युनूस इमाम साहेब ३१/०७/२०३० 
एकूण (अ।):- | ३३ 
YOR अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर त्या अंतर्गत उपविभाग 
as पदनाम | पदसंख पद धारकाचे नाव पैवानिवृत्तीचा दिनांक 
२. a ree ५. 
१ कारकून १ १ | उमाकांत कल्याणराव पाटील | ३१/०७/२०२२ 
२ वाहनचालक २ १ | शोख मुमताज खळील अहमद | ३१/०५/२०१८ 
वाहनचालक २ | चक्रधर पंढरीनाथ वडजे ३०/०४/२०१८ 
३ स्वच्छक १ १ | रामा किशन थोरात ३१/०५/२०२२ 
8 मजूर 3 q संभाजी वाघम ३०/०६/२०२६ 
मजूर २ | रामचंद्र मष्णाजी मोतेवाड ३१/०५/२०२४ 
मजूर 3 | परसराम गणपत जेवले ३१/०१/२०१९ 
4 बिनतारी यंत्रचालक १ १ । व्यंकट मोगळाजी चिनमळवार | ३१/०५/२०१८ 
६ चौकीदार १ १ | बळीराम हनुमंत लोहबंदे ३०/०४/२०३० 
एकूण (ब:-| ९ 
एकूण (अ) -- (ब):- ४२ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


